सार्वत्रिक बदल्या सन २०२३ 
निरीक्षक (गट-ब),राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१०७/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मे, २०२३. 


शासन आदेठा:- 


निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ Q) मधील मधील 
अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), (2), (३) नुसार, शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०९.०४.२०१८ चे समुपदेशनाचे धोरण व प्रशासकीय निकड 
विचारात घेऊन, सन २०२३ मध्ये नियत बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील 


स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.। अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
डि २ ३ |... ae 
Pa श्री.वसंत कौसडीकर | अ-विभाग, नाशिक शहर अ-विभाग, पुणे 
२  श्री.आनंदा दा. कांबळे | विभागीय भरारी पथक, कोकण | भरारी पथक, बीड 
विभाग, ठाणे 
३ | श्री.राजेंद्र आ. दिवसे | साकोली, भंडारा सिमा तपासणी नाका, कागल, 
जि.कोल्हापूर ) 
8 श्री.दशरथ का. भरारी पथक, अकोला अकोट, अकोला 
क्षिरसागर 
५ | Mende गा.काळे | अकोट, अकोला अचलपूर, जि.अमरावती 
& श्री.अंकुठा पां. मते कागल, कोल्हापूर सीमा तपासणी नाका, 
पळसनेर, जि.धुळे 
७ । श्री.रोहिदास द. वाजे | संगमनेर, अहमदनगर मे.मुळा स.सा.का.लि., 
जि.अहमदनगर 
८ | श्री.अशोक बा. भरारी पथक-२, नागपूर भरारी पथक-२, पुणे 
शितोळे 
९ श्री.रामचंद्र म. चवरे । सीमा तपासणी नाका मे.विठ्ठलराव शिदे, स.सा.का. 
(मध्यप्रदेश), रामटेक, नागपूर । माढा, जि.सोलापूर 
a o  श्री.दादासाहेब गु. यवतमाळ शहर सासवडमाळी शुगर फॅक्टरी, 
देवकाते सोलापूर 
al १ । श्री.राहुल ने. रोकडे अंबड, जि.जालना चिखली, बुलढाणा 
2 श्री.रघुनाथ वा. कडवे | भरारी पथक, बीड सीमा तपासणी नाका, नळदुर्ग 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१०७/राउशु-१ 


aH.) अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
१ २ ३ शा, णा 
१३ श्री.कारभारी भा. मे.लिलासन्स इंडस्ट्रीज लि. ।मे.पाल्स डिस्टीलरी (स्कोल 
रावते छत्रपती संभाजीनगर ब्रैवरीज), वाळुंज, छत्रपती 
संभाजीनगर 
१४ श्री.संजय आ. जाधव । मे.काल्सबर्ग इंडिया लि., मे.लिलासन्स इंडस्ट्रीज लि. 
छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर 
9% श्री.देविद्रास प्र. नेहुल | हिंगोली शिरपूर, जि.धुळे 
१६ श्री.शरद अं. जाधव । भरारी पथक, रत्नागिरी भरारी पथक, सिंधुदूर्ग 
१७ श्री.संजय कृ. दळवी | भरारी पथक, सिंधुदूर्ग भरारी पथक, रत्नागिरी 
१८ | श्री.गणेशलाल ळा. । भरारी पथक, परभणी अंबड, जि.जालना 
पुसे 
१९ | श्री.सुनिल अ. भरारी पथक, जालना नारायणगांव, पुणे 
गायकवाड (श्री.अर्जुन पवार यांच्या 
दि.३१.५.२०२३ रोजी 
सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
२० | ARTES म. बांगर । लातूर TER) अ विभाग, सोलापूर 
२१ | श्री.पंकज कुंभार मे.पायोनियर डिस्टीलरीज, । विभागीय भरारी पथक, 
नांदेड कोल्हापूर 


२. श्री.तुळशिराम पुं. कुडकर, निरीक्षक, सीमा तपासणी नाका, तलासरी, पालघर यांच्या 
सेवानिवृत्तीस एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याने त्यांना सध्या कार्यरत पदावर 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर अधिकाऱ्यांनी बदली पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. 
सदर अधिकाऱ्यानी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा तसेच 
त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे माहे जून, २०२३ चे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्व कार्यालयाने 
आहरीत करू नये. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधीळ नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा 
या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


५. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१०७/राउशु-१ 


२३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


&. 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥॥/०9॥॥॥8.90०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१९१८०१४७०९२९ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 
GORAKHNATH 
DHAKANE bate 


(सं.गो.ढाकणे) 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
DN:c: GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


}6FA051532FB66A73DA715F678033161 
|ANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
0! 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


AD 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


AN 


०८ 


o~ 


5 


संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

९) निवडनस्ती (राउशु-१). 


xn 


S 


~ 


) 
) 
) 
) 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


